इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती 
व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी 
वसतीगृह चालविण्याच्या अनुषंगाने निधी वितरीत 
करण्यासाठी आहरण व संवितरण तसेच नियंत्रण 
अधिकारी घोषित करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक- वगृयो-२०२३/प्र.क्र.२३/योजना-५ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २८ एप्रिल, 2023. 


१) इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, शासन निर्णय क्र. वगृयो-२०२०/प्र.क्र.०१/योजना-५, 
दि.२९.११.२०२२. 

२) इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, शासन निर्णय क्र. वगृयो-२०२०/प्र.क्र.०१/योजना-५, 
दि.२८.०२.२०२३ 

३) इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, शासन निर्णय क्र. वगृयो-२०२२/प्र.क्र.१९/योजना-५, 
दि.२३ .०२.२०२३ 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील 
मॅट्रीकोत्तर व्यवसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी १०० विद्यार्थी क्षमतेचे 
मुलांसाठी १ व मुलींसाठी १ या प्रमाणे ३६ जिल्हयाच्या ठिकाणी ७२ शासकीय वस्तीगृहे सुरू करण्यासाठी व ती 
कार्यान्वित करण्यासाठी लागणारा आवर्ती व अनावर्ती खर्च भागविण्यासाठी ओदडा निर्गमित करण्यात आलेले 
आहेत. 

त्याअनुषंगाने सदर वसतीगृहे चालविण्यासाठी वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करण्यासाठी 
आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच नियंत्रण अधिकारी घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन ज्ञापन :- 


१. राज्यातील इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील 
मॅट्रीकोत्तर व्यवसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी १०० विद्यार्थी 
क्षमतेचे मुलांसाठी १ व मुलींसाठी १ या प्रमाणे ३६ जिल्हयाच्या ठिकाणी ७२ शासकीय वसतिगृहे मुंबई 
सार्वजनिक विश्वस्त कायदा, १९५० व संस्था नोंदणी कायदा, १८६० अंतर्गत नोंदणीकृत स्वयंसेवी 
संस्थांना (N.G.O) वसतिगृह चालविण्यासाठी देण्याऐवजी शासनाने स्वत: वसतिगृहासाठी इमारत 
भाडयाने घेवून वसतिगृहे कार्यान्वित करण्यास दि.२८.०२.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात आली आहे. सदर वसतीगृहे सुरू करण्यासाठी लागणारा आवर्ती व अनावर्ती खर्च 
भागविण्यासाठी सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात तरतुद केलेली आहे. 

२. सदर वसतिगृहे चालविण्यासाठी इमारती भाडयाने घेण्यासाठी व वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांना 
जरूरीनुसार Seah साहित्य उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने निधीची तरतुद करण्यासाठी 
शासन निर्णय दि.२३.०२.२०२३ अन्वये नवीन लेखाशीर्ष उघडण्यात आले आहे. सदर लेखाश्रीर्षातील 
उक्त बाबीच्या अनुषंगाने उपलब्ध करुन दिलेला निधी वितरीत करण्यासाठी संचालक, इतर मागास 
बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी व संबंधित जिल्हयाच्या सहायक 
आयुक्‍त, समाजकल्याण यांना आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः वगृयो-२०२३/प्र.क्र.२३/योजना-५ 


३. सदरहू शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०४२८१७१९२४३७३४ असा आहे. हे ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


KAILAS TARACHAND ®:: 
SALUNKE 


(कैलास साळुंके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग) यांचे स्वीय सहायक. 

२. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा / विधानपरिषद/ विधानभवन, मुंबई. 
३. मा.विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य. 

४. अपर मुख्य सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक 
५. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

७. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

८. संचालक, लेखा व कोषागार, मुंबई. 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१०. स्थानिक निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

११. सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त. 

१२. सर्व सहायक आयुक्‍त. 

१३. सर्व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी. 

१४. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१६. सर्व सह सचिव/उप सचिव / अवर सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
१७. वित्त विभाग (व्यय-१४/अर्थसंकल्प-५), HATHA, Hay 

१८.नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/ कार्यासन-१४१३), मंत्रालय, मुंबई. 

१९. सर्व कार्यासने, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२०. निवड नस्ती (योजना-५). 


य 


पृष्ठ २ पैकी २ 


